महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११५/प्र.क्र.८८/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे दि.०३.०२.२०१६ रोजीचे आदेश 
2) समक्रमांकाचे दि. २६.०९.२०१८ रोजीचे आदेशा 


आदेशा 


श्री.ज.व.वाणी, कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील जलस्वराज्य -२ कार्यक्रमाच्या संनियंत्रणासाठी 
राज्यस्तरावरील सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, नवी मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या 
पदावर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्री. वाणी, सुधारणा 
सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष कार्यालयात दिनांक १४.०७.२०१६ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. 
श्री.वाणी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन क्र. २ येथील आदेशान्वये एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात 
आली असून सदर कालावधी दिनांक १३.०७.२०१९ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


या आदेशान्वये, श्री. ज.व. वाणी, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस प्रकल्प कालावधीपर्यंत म्हणजेच 
दिनांक ३१.०३.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१७३९२०३४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Gajanan Bhi 
e 


व mment Of Mah: General 
G aja na n Department, postalCode=400032, 
st: 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c00505019180a8021798a5 
447040, 
serialNumber=: 54b1 1bIccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2. 
him FAO GUPAV 0505005526. 
Date: 2019.08.14 17:49:10 +05'30' 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


zg 


प्रति, 
श्री. ज.व.वाणी, कक्ष अधिकारी, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, सिडको भवन (दक्षिण 
Ha), १ ला मजला, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई - Yoo ६१४. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११५/प्र.क्र.८८/१४-ब 


) अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२ अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) सह/उप सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
) उपसचिवव प्रकल्पसंचालक, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, सिडको भवन (दक्षिण कक्ष), 
१ला मजला, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई - Yoo ६१४. 
५ अवर सचिव (पापु-११), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, 
सिडको भवन (दक्षिण कक्ष), १ ला मजला, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई - Yoo ६१४. 
६ निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


